श्री.आर.एन.धोर्ड, वरिष्ठ अधिवक्ता 
औरंगाबाद यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.३४४/म-१(धोरण) 
हेद्राबाद हाऊस, सिव्हील लाईन्स, शिबिर कार्यालय, नागपूर-४४०००१ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भः (१) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे पत्र क्र. 
क्र.का.४/प्र.क्र.२२३/२२/न्यायप्र, १४८५३/२०२२/२०१९,दि.१६.१२.२०२२ 
(२) विधि व न्याय विभाग,जा. क्र.१८६-२०२२, दि.२९/८/२०२२ चे पत्र 
(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.२९.७.२०१५ 
(४) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६.६.२०१७ 
(4) श्री.आर.एन. धोर्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता,औरंगाबाद यांचे दि.१७.११.२०२२ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना: 
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद येथील पुनर्विलोकन अर्ज क्र.२४६/२०२२ रिट याचिका क्र. 
२११२/२०२२ श्री. गोविंद रामलिंग सोलापुरे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणाच्या 
कामकाजासाठी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने श्री.आर.एन. ats, वरिष्ठ 
अधिवक्ता यांची शासनाच्या वतीने विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. सदर 
न्यायालयीन प्रकरणी श्री.आर.एन. धोर्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद येथील पुनर्विलोकन अर्ज क्र.२४६/२०२२ रिट याचिका क्र. 
२११२/२०२२ श्री.गोविंद रामलिंग सोलापुरे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात 
श्री.आर.एन. as, वरिष्ठ अधिवक्ता यांनी शासनाची बाजू मांडल्याप्रकरणी त्यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये 
विनंती केल्यानुसार या शासन निर्णयान्वये श्री.आर.एन. धोर्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना व्यावसायिक दराने एकूण 
रु. ५,००,०००/-(अक्षरी पाच लाख फक्त) इतकी फी खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या बाबींकरिता अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बिलाचे तपशील रक्‍कम (रुपये) 
| दि.२०.१०.२०२२ वर नमूद केलेल्या रिव्हयु अर्जातील प्रति दिवस | रु.२,००,०००/- 
शुल्काबाबतचे बिल 
०२. दि.२०.१०.२०२२ उपरोक्त Rey अर्जातील प्रारंभिक खर्चासाठी | रु.५०,०००/- 


बील(मसुदा तयार करणे, स्टेनो Boh, PRGA शुल्क , कॉन्फरन्स 
चार्जेस, झेरॉक्स , टेलिफोन, फॅक्स ,प्रवास आणि ई-मेल इ.) 


०३. दि.१७.११.२०२२ वर नमूद केलेल्या रिव्हयु अर्जातील प्रति दिवस | रु.२,००,०००/- 
शुल्काबाबतचे बिल 
०४. दि.१७.११.२०२२ उपरोक्त Rey अर्जातील प्रारंभिक खर्चासाठी | रु.५०,०००/- 


बील (मसुदा तयार करणे, स्टेनो शुल्कू,कारकुनी शुल्क , कॉन्फरन्स 
चार्जेस, झेरॉक्स , टेलिफोन, फॅक्स ,प्रवास आणि ई-मेल इ.) 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.३४४/म-१ (धोरण) 


२. सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ श्री.आर.एन. धोर्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 

३.  यासाठीयेणारा खर्च महसूल व वन विभाग, मागणी क्रमांक-सी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०३०,मुद्रांक व नोंदणी 
०३, नोंदणी,००१,संचाळन व प्रशासन (००)(०१)नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक, (२०३००१०९) या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च, या उदिष्टय खालील सन 2022-2023 मधील मंजूर अनुदानातून मंजूर 
अनुदानातून तसेच मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च भागविण्यासाठी नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद यांना श्री.धोर्ड,वरिष्ठ अधिवक्ता यांचे फी प्रदानासाठी प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

४. हाझासननिर्णयविधिव न्याय विभागाच्या क्र. पत्र जा.क्र.१८६/२०२२, दि.२९/८/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.१६ जून २०१७ चे 
परिशिष्ठ-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिळला,उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 
नियम -१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला,उपविभाग-दोन, अनु.क्र.४९ मधील 
नियम १६६-अ,अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१२२३१६०२५०१०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sunil afte eens 
Malhari Gone 
Jadhav Se 
(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

७. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. नोंदणी उपमहानिरीक्षक,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर १/२ 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, औरंगाबाद 

१२. श्री.आर.एन. oS, वरिष्ठ अधिवक्ता,औरंगाबाद यांना (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक 
नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांचे मार्फत 

१३. निवडनस्ती-म-१ (धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


